RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष १, अंक ३३ ] 


बुधवार , जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६ .०० 


पा 


असाधारण क्रमांक ५९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जून २०१५ 


C4 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 
__ क्रमांक स्थासंक . २०१५ / प्र. क्र . ८२ / २०१५ / नवि - ३२. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा मुंबई ५९ ) याच्या कलम 
१२७ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( अअअ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उपभोग, उपयोग किंवा 
विक्री यांसाठी शहराच्या हद्दीमध्ये होणाऱ्या मालाच्या प्रवेशावर महानगरपालिकांनी जकात किंवा उपकर यांचे ऐवजी टप्याटप्प्याने स्थानिक संस्था 
कर बसवावा असे त्यांना निर्देश दिलेले आहेत . 
__ आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील उर्वरित २५ महानगरपालिकांमध्ये जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी 
सुरू आहे आणि विविध कारणामुळे काही व्यापाऱ्याकडून महानगरपालिकेला स्थानिक संस्था कराचा भरणा न केला गेल्यामुळे महानगरपालिकाचा 
मोठ्या प्रमाणात महसूल अडकलेला आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाचे असे मत झाले आहे की , प्रलंबित असलेली स्थानिक संस्था कराची रक्कम वसूल करण्याकरिता २५ 
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये व्याज व दंड माफीची अभय योजना घोषित करणे आवश्यक आहे ; 

अर्थी, आता महाराष्ट्र महानगरपालिका ( स्थानिक संस्था कर ) नियम , २०१५ मधील नियम ४८ ( ९ ) ( अ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे व्याज व दंड माफी करिता पुढीलप्रमाणे स्थानिक संस्था कर अभय योजना, २०१५ अधिसूचित 
करीत आहे . 

१. संक्षिप्त नाव. - ( १) या योजनेला स्थानिक संस्था कर अभय योजना, २०१५ असे म्हणावे . 
( २ ) सदर योजना दिनांक ३ जून २०१५ पासून अंमलात येईल . 

२. स्थानिक संस्था कर अभय योजना, २०१५. – स्थानिक संस्था कर अभय योजना, २०१५ ही नोंदणीकृत तसेच बिगर नोंदणीकृत 
( व्यापाऱ्यानेकिंवा व्यक्तीने अभय योजनेच्या विहीत मुदतीत त्याची स्वतःची नोंदणी केल्यास ) व्यापाऱ्यांना किंवा व्यक्तींना लागू असेल. ही योजना 
संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू झाला त्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या संपूर्ण कालावधीसाठी लागू असेल . 
ही अभय योजना निर्धारणा पूर्ण झालेल्या व निर्धारणा न केलेल्या अशा कालावधीसाठी लागू असेल . या योजनेअंतर्गत व्यापारी अथवा व्यक्तीने 
संबंधीत महानगरपालिकेला देय असलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या थकबाकीपैकी , मूळ कराची संपूर्ण रक्कम ३ जून २०१५ ते 
३१ जुलै २०१५ या कालावधीत भरल्यास , त्यांना संपूर्ण व्याज व दंड माफ केला जाईल . 

___ संबंधित व्यापारी/ उद्योग घटकाने थकित मूळ रकमेचा अंशतः भरणा केल्यास, भरणा केलेल्या कराच्या प्रमाणात व्याज व दंडाची माफी 
देण्यात येईल आणि न भरलेला कर, व्याज व दंडासह वसूल करण्यात येईल . 


(१) 


भाग एक - अ ( म .उ. वि .) - ५९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १९३७ 
३. अभय योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये . - (१ ) व्यापाऱ्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी 
संपणाऱ्या कोणत्याही कालावधीकरिता ( दिनांक ३१ जुलै २०१५ पूर्वी) निर्धारण पुर्नर्विलोकन यामध्ये देण्यात आलेल्या सांविधिक अपील आदेशानुसार 
देय असलेल्या थकबाकीपैकी व्यापाऱ्याने मूळ कराची रक्कम संपूर्ण भरल्यास व्याज व दंड माफ करण्यात येईल . 
___ ( २ ) जर व्यापाऱ्याने अपील दाखल केले असेल आणि निर्धारणा आदेशानुसार मूळ कराची रक्कम भरली असेल तर विना शर्त अपील मागे 
घेण्याच्या अटीवर या योजनेअंतर्गत दंड व व्याज माफ करण्यात येईल . 

( ३) व्यापाऱ्याने विवरण दाखल केलेले नसेल आणि जर त्याने अभय योजनेच्या काळात विवरण दाखल करून देय असलेल्या संपूर्ण कराचा 
भरणा केला तर व्याज व दंडाची आकारणी करण्यात येणार नाही. व्यापाऱ्याने विवरण अगोदरच दाखल केलेले असेल आणि जर त्याने पूर्वीच 
सुधारित विवरण दाखल करून अतिरिक्त करदायित्व मान्य केले असेल व त्या संपूर्ण कराचा भरणा केला असेल तर , व्याज व दंडाची आकारणी 
करण्यात येणार नाही. 

( ४ ) व्यापाऱ्याने किंवा व्यक्तीने अभय योजना सुरू होण्यापूर्वी विवरणानुसार संपूर्ण कराचा भरणा केला असल्यास अशा उशिरा भरलेल्या 
कराच्या प्रदानावर व्याज व दंडाची आकारणी करण्यात येणार नाही . 

(५ ) अभय योजनेचा परिणाम म्हणून कोणताही परतावा देता येणार नाही . 

( ६ ) अभय योजना, २०१५ च्या उकलीबाबत कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , योजनेच्या तरतुदींची अंतिमतः अर्थउकल करण्याचे अधिकार 
शासनाकडे असतील. 

( ७) अभय योजनेखाली १० % व्यापाऱ्यांची रॅन्डम पद्धतीने कर निर्धारणा करण्यात येईल . 

( ८ ) सदरहू १० % व्यापाऱ्यांचीनिर्धारणा ही प्युअरली रॅन्डस पद्धतीने करण्याचे सर्व अधिकार हे महानगरपालिका आयुक्तांना असतील व 
त्यांना हे अधिकार त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकाऱ्यांना देता येणार नाही . 

(९ ) अभय योजनेअंतर्गत सर्व कर निर्धारणा ही ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी पूर्ण करण्यात येईल आणि त्या नंतर करदात्यावर व्याज व दंडाचे 
दायीत्व राहणार नाही . 

( १० ) व्यापाऱ्यांचीनिर्धारणा करताना व्यापाऱ्यांनी विवरण पत्रानुसार भरलेला कर व निर्धारणेअंती निश्चित झालेली कर देयता यामध्ये जर 
१० % पेक्षा अधिक फरक येत नसेल तर अशा वाढीव रकमेवर कोणतेही व्याज व दंड आकारता येणार नाही . 

( ११ ) योजना घोषित झाल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका आयुक्त सदरहू योजनेची माहिती व्यापाऱ्यांना देण्याकरिता कार्यशाळेचे आयोजन 
करतील व सदरहू योजनेचे फायदे व्यापाऱ्यांना समजावून सांगतील . 
___ अभय योजनेतील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटी व शर्ती. -(१) ज्या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था करांतर्गत अद्याप नोंदणी 
केलेली नसेल अशा व्यापाऱ्यांनी किंवा व्यक्तींनी प्रथम नोंदणी करणे आवश्यक आहे. 

( २) त्यांनी करदायित्व ज्या दिनांकास आले त्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंतची विवरणे दाखल करून त्यानुसार करभरणा करणे 
आवश्यक आहे . 

( ३ ) अभय योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर जर अपील पुनर्विलोकन किंवा रिट याचिका दाखल केली गेली तर , अभय योजनेअनुसार संबंधित 
कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षाकरिता स्वतंत्रपणे आवेदनपत्र महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करणे आवश्यक 
असेल . 

( ५ ) व्यापाऱ्याने जर अपील दाखल केले असेल तर तो असे अपील विनार्शत मागे घेईल व त्याबद्दलचा पुरावा आवेदन पत्रासोबत जोडेल . 
( ६ ) अभय योजनेखाली कर भरावयाची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०१५ . 

स्पष्टीकरण . - पात्र व्यापाऱ्याने किंवा व्यक्तीने दिनांक ३१ जुलै २०१५ नंतर विवरण दाखल करून कर भरणा केल्यास त्याचा विचार या 
विशेष अभय योजनेअंतर्गत केला जाणार नाही . 

सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता संबंधित व्यापाऱ्याने किंवा व्यक्तीने या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात महानगरपालिकेकडे 
अर्ज करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गो . आ . लोखंडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १९३७ 

स्थानिक संख्या कर अभय योजना चलन / अर्जाचा नमुना 


१. अर्जदाराचे नाव / पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल आयडी 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


२. व्यापारी फर्मचे नाव व पत्ता .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


व्यवसायचे स्वरूप ...... 


( उत्पादक / विक्रेता/ इतर नमूद करावे ) 
४ . नोंदणी केली असल्यास त्याबाबतचा तपशील ............ 
५ . कोणत्या कालावधीसाठी अभय योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे ते वित्तीय वर्ष 


६. स्थानिक संस्था कराची थकबाकी भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून चलनाची प्रत 

( प्रत संलग्न करावी 
उपरोक्त चलन / अर्जामध्ये मी दिलेली सर्व माहिती अचूक असून पडताळणीअंती ती चुकीची / असत्य आढळून आल्यास अभय योजनेअंतर्गत 
देण्यात आलेल्या सवलती काढून घेण्यास मी पात्र ठरेल याची मला जाणीव आहे. 


ठिकाण : 


दिनांक : 


अर्जदाराची सही 


( नाव व पदनाम ) 


सहपत्र : 


१. वेधानिक आदेशाची प्रत 
२. करभरणा केलेल्या चलनाची प्रत 
३. कर निर्धारणा झाली नाही अशा प्रकरणातील विवरणपत्र / सुधारीत विवरणपत्राची प्रत 
४ . अपील मागे घेतले असल्याची प्रत 


भाग एक - अ ( म .उ. वि .) - ५९ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT. 

No. LBT. 2015 /CR -82/2015 /UD - 32 . — Whereas, in exercise of the powers conferred by clause 
(aaa ) of sub - section ( 2 ) of section 127 of Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949 ), 
The Government of Maharashtra has directed Municipal Corporations that they shall levy the 
Local Body Tax on entry of the goods into the limits of the city for consumption , use or sale 
therein , in lieu of octroi or cess in phasewise manner . 


And whereas. Local Body Tax is being implemented in twenty five Municipal Corporations 
in the State instead of octroi; and whereas it is observed that for various reasons some traders 
have not paid Local Body Tax to the Corporation due to which Corporations revenue has been 
blocked in large scale . 


And whereas, now The Government is of the opinion that for the recovery of pending Local 
Body Tax it is necessary to declare Amnesty Scheme for waiver of interest and penalty in twenty 
five Municipal Corporations area . 


Now therefore in exercise of the powers conferred under clause (a ) of sub -rule ( 9 ) of rule 48 
of Maharashtra Municipal Corporations (Local Body Tax ) Amendment Rules , 2015 , the 
Government of Maharashtra hereby notifies the following Local Body Tax Amnesty Scheme, 2015 
for waiver of interest and penalty , namely : 


1. Short Title . - (i) This scheme may be called The Maharashtra Municipal Corporations 
Local Body Tax Amnesty Scheme, 2015 . 

( ii ) This Scheme shall come into force from 3rd June 2015 . 

2 . Applicability of the Local Body Tax Amnesty Scheme, 2015 . – This scheme shall be 
applicable to the registered as well as non -registered ( if trader or 
the prescribed time period of Amnesty Scheme) trader or person and for temporary registered 
person or trader for specific year . The scheme shall be applicable for the total period starting 
from date of implementation of Local Body Tax in the Corporation to 31st March 2015 . 


mhal 


The Scheme shall be applicable for assessed period as well as for un -assessed period . Under 
the scheme, if trader or person pays total amount of principal tax payable by him to respective 
corporation during the amnesty period of 3rd June 2015 to 31st July 2015 out of pending dues 
then the total amount of interest or penalty shall be waived . 


If respective trader or person pays part of outstanding principal amount of tax then in respect 
of only tax paid amount interest and penalty shall be waived and the balance tax which is not 
paid shall be recovered with interest and penalty . 


3. Salient features of the Amnesty Scheme. - (i) If trader pays total principal tax amount out 
of pending dues payable as per any statutory order passed before 31st May 2015 for any period 
ending on 31st March 2015 under Maharashtra Municipal Corporations Act then interest and 
penalty shall be waived . 


( ii) If trader is in appeal and if amount of principal tax out of outstanding dues is paid as per 
assessment order then interest and penalty shall be waived under the scheme, subject to 
unconditional withdrawal of appeal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १९३७ 


IS 


(iii ) If return is not filed by trader and if he files returns and pays total amount of tax during 
the amnesty period then interest and penalty shall not be levied . If trader has already furnished 
returnes and by furnishing revised return he accepts additional tax liability and pays the total 
amount of tax then interest and penalty shall not be levied . 

(iv ) If traders or person has already paid total amount of tax as per returns before the coming 
into force of the Amnesty Scheme then interest or penalty shall not be levied on such late payment 
of tax . 

(v ) No refund shall be granted as result of this amnesty scheme. 

( vi) If there is any doubt regarding interpretation of Amnesty Scheme then interpretation of 
the Government shall be final. 

( vii) There will be 10 % random assessment of traders under amnesty scheme. 

( viii ) Selection of 10 % traders for assessment will be done randomly by the commissioner 
and this power can t be delegated to subordinate officers . 

( ix ) All the assessment under amnesty will be completed by the end of 31st December 2015 
and then there after there will be no tax , interest or penalty liability on the traders . 

(x ) If there is 10 % variation in tax liability at the time of the assessment compare to the, 
return file by the trader then on such amount no interest or penalty will be levied . 

( xi) After the declaration of the scheme the Municipal Commissioner will arrange workshop 
for trade and industry for making them aware about the benefit of the scheme. 

Conditions for availing benefit of Amnesty Scheme. - (i) Trader or Person 
who are not registered on the date of this notification under Local Body Tax then such trader or 
person will have to get registered first. 

( ii ) Trader or Person shall file all returns from the date of tax liability to 31st March 2015 
and pay tax accordingly . 

(iii ) After availing benefits of the scheme if appeal, review application or writ petition is 
filed then the benefits given under the scheme shall be withdrawn . 

(iv ) For availing benefits under the amnesty scheme application shall be submitted to the 
Municipal Commissioner, separately for each year . 

(v ) If the dealer or person is in appeal then he shall withdraw appeal unconditionally and 
submit proof of unconditional withdrawal of appeal along with application . 

(vi) Last date of paying tax under the scheme is 31st July 2015 . 

Explanation . For the removal of doubt it is hereby declared that any trader or person , 
shall not be eligible to claim benefits under the scheme if he files returns and pay tax after 31st 
July 2015 . 

To avail the benefit under the scheme the applicant shall submit an application in prescribed 
form appended to this notification to the Municipal Corporation . 


le 


son 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G . A . LOKHANDE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून ३, २०१५ / ज्येष्ठ १३, शके १९३७ 


Amnesty Challan / Application Form 
( 1) Name and address , Phone No . and email of the Applicant : 


(2 ) Name/ address of the Business firm : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 3 ) 


Nature of Business . .... 


(Manufacturer/Reseller/Others, specify ) 


(4 ) Registration No. ( If registered ) ... ... ........ 


(5 ) 


For which financial year intends to take benefit 


of the Amnesty Scheme .. 


(6 ) 


A copy of the Challan is enclosed as a proof of payment of LBT 


................... Yes /No 


Information given by me in above Challan / Application is correct and true to the best of my 


knowledge and I know that if on scrutiny of my application any information given by me is found 


to be false /untrue then benefits given under the scheme shall be withdrawn. 


Place : 


Date : 


Signature of Applicant, 


(Name and Designation ). 


Enclosed : 

(i) Copy of Statuary order passed . 
( ii ) Copy of Challan of tax payment. 
(iii) Copy of return /revised return in case of unassessed period . 


( iv ) Copy of withdrawal of appeal, if any. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


